जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील विविध क्षेत्रिय 
कार्यालयातील अधिकारी यांना त्यांच्या 
जुन्या ०५ निर्लेखित वाहनाच्या बदली 
नवीन वाहन खरेदी करण्यास मंजुरी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१२१/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२३. 

aa 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.०७/ई-८,दि.१२/०९/२०१६. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम,दि.२८/०७/२०२०. 
३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय,क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ई-८,दि.२७/०६/२०२२. 
४ नियोजन विभाग, शासन ज्ञापन, क्र.डिपीए-१०२२/प्र.क्र.१३९/का.१४८१,दि.१६/०१/२०२३. 
५) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर, यांचे पत्र क्र.साशा/टीआरवाय/वाहन/कावि-,दि.१७/०८/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील लेखाशिर्ष “२०५३- जिल्हा प्रशासन” या खाली वेतन 
SERA करणाऱ्या १३६ क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन दि.१२/०९/२०१६ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांच्या 
संदर्भाधिन क्र. ०५ अन्वये जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विविध क्षेत्रिय 
कार्यालयातील अधिकारी यांना त्यांच्या जुन्या ०५ निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी 
देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर व त्यांच्या 

अधिपत्याखालील विविध क्षेत्रिय अधिकारी यांना या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र 'अ' मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे त्यांच्या पूर्वीच्या जुन्या ०५ निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करण्यास व 
तदप्रित्यर्थ येणाऱ्या जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या वाहनाकरीता रुपये ९.०० लक्ष व अपर 
जिल्हाधिकारी/ उपविभागीय अधिकारी/तहसिलदार यांच्या वाहनाकरीता प्रत्येकी रुपये ८.०० लक्ष याप्रमाणे 
एकूण रुपये ४१.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन 
राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे - 

१. निधी उपलब्धतेनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, 
दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, छत्रपती 
संभाजीनगर यांच्या वाहनाकरीता रु.९.०० लक्ष व अपर जिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी 
/ तहसिलदार यांच्या वाहनाकरीता प्रत्येकी रुपये ८.०० लक्ष च्या कमाल मर्यादेत ( वाहनाची 
किंमत + वस्तू व सेवा कर + टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस + मूल्यवर्धित कर + सहाय्यभूत 
साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१२१/ई-८ 


२. शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दिनांक ०१/१२/२०१६ व क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४,दिनांक २४/०८/२०१७ च्या 
शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात 
यावी. 

३. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र 'अ' मध्ये नमूद निलेखित शासकीय वाहनांच्या बदली 
यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी करण्यात आले नाही, या धारणेच्या अधिन राहून तसेच विहित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन नवीन वाहन खरेदीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र “अ” मध्ये नमूद वाहनासाठी येणारा खर्च महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४०/ई-८,दि.२७/०६/२०२२ अन्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत “गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण” या 
योजनेच्या माध्यमातून नियोजन विभागाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयास उपलब्ध करुन दिलेल्या “मागणी 
क्र.ओ-४६, लेखाशीर्ष (२०५३ ए ३३१) खालील ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” मध्ये उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३०८/२०२३/व्यय-९,दि.१०/१०/२०२३ व 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८८/२०२३/विनियम,दि.१८/१०/२०२३ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या संमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१११०१७२५१३७९१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, ००५०७५६१५६ OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
S H R | RAM FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9da0e03bd84c1e17d78ad320814d003 1 50fbf7d2abd36f9 
24e5705145bf0e270, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DATTATRAYA YADAV isn वम ण १ on 
(श्रीराम यादव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-२,महाराष्ट्र,नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 
अपर जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 
उपविभागीय अधिकारी, सिल्लोड. 
तहसिलदार, छत्रपती संभाजीनगर/वैजापूर. 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती,( कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१२१/ई-८ 


(शासन निर्णय, क्रमांकः वाहन-२०२३/प्र.क्र.१२१/ई-८, सोबतचे सहपत्र-ओ) 
छत्रपती संभाजीनगर महसूल क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या वापरातील निर्लेखित वाहनांचे विवरणपत्र 


अ.क्र विभाग / जिल्हा वाहन वापरणाऱ्या अधिकाऱ्य निर्लेखित वाहनाचा 
पदनाम क्रमांक 
a छत्रपती संभाजीनगर विभाग | जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर । एमएच-२०-बीएल-०००१ 
२ | जिल्हा- छत्रपती संभाजी अपर जिल्हाधिकारी, छत्रपती एमएच-२०-एटी-०००१ 


संभाजीनगर 
उपविभागीय SIGN, RBS एमएच-२०-एएस-०००५ 
तहसिलदार,वैजापूर एमएच-२०-यु-९६४८ 


तहसिलदार, छत्रपती संभाजीनगर 


एमएच-२०-यु-९६४६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


